TR ox 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.५५७, ५ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक-२२७९३३४४ Email ID : desk14gad-mh @ gov.in 
क्रमांक: प्रतिनि-१०२२/प्र.क्र. ३१/का.१४ दिनांक: २७/१०/२०२२ 
प्रति, 
सह /उप सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
विषय : “प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी” पुणे ,जाशिक व कोकण (प्रत्येकी १ 
पद) हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 
मंत्रालयीन सह/उप सचिव यांच्याकडून इच्छुक्ता मागविण्याबाबत. 
महोदय/ महोदया, 


“प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी” पुणे, नाशिक व कोकण येथील प्रत्येकी १ पद मंत्रालयीन 

विभागातील सह/उप सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरावयाची आहेत. 

२. त्यानुषंगाने सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना विनंती करण्यात येते की, पुणे, नाशिक व कोकण या 
विभागातील प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी ही पदे प्रतिनियुक्तीने मंत्रालयीन विभागातील सह/उप 
सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्या आपल्या विभागातील सह/उप 
सचिव यांची नावे, त्यांचे मागील पाच वर्षांच्या गोपनीय अहवालांच्या प्रमाणित प्रतींसह, वैयक्तिक माहिती (Bio- 
data), संपूर्ण सेवा तपशील (कालावधी, विभाग, पद), ना-विभागीय चौकशीचे प्रमाणपत्र व विभागाचे ना-हरकत 
प्रमाणपत्र इत्यादी माहिती या विभागाकडे विवरणपत्र-ब मध्ये भरून दि.०१.११.२०२२ पर्यंत निश्चितपणे प्राप्त 
होतील अशा रितीने पाठविण्यात यावी. 

३. उपरोक्त पदासाठी प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास इच्छुक असलेल्या मंत्रालयीन संवर्गातील सह/उप सचिव 
यांनी परस्पर या विभागाकडे अर्ज सादर करू नयेत. त्यांनी आपआपल्या विभागास अर्ज सादर करावेत. परस्पर 
अर्ज सादर केल्यास त्या अर्जाचा विचार करण्यात येणार नाही व त्याबाबत संबंधितांस काहीही उत्तर कळविण्यात 
येणार नाही. तसेच मंत्रालयीन विभागांनी कोणीही अधिकारी इच्छुक नसल्यास निरंक असेही या विभागास 


कळवावे, ही विनंती. 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि-१०२२/प्र.क्र. ३१/का.१४ 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१०२८१२२९२०२१०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


आपला, 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GI , 

GAJ A N A N 2.5.4. a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1 
ed4’ 172725a47b4f0, postalCode=400032, 
डॉस shtra, 

B H | M RAO G U RAV serial I ber=54B1 1B1CCBDC577D71DCE3B313C3FEFSDC2 
AD659E360F73B682D6B6FCCB8AECF, cn=GAJANAN 
BHIMRAO GURAV 
Date: 2022.10.28 12:33:03 +05'30' 


(ग. भि. गुरव) 
सोबत : विवरणपत्र अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


AL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


प्रत- निवडनस्ती सा.प्र.वि./कार्यासन-१४ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि-१०२२/प्र.क्र. ३१/का.१४ 


विवरणपत्र 
अ.क्र मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
ea अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ । जन्मदिनांक 
३ | शैक्षणिक अर्हता 
४ | स्थायित्व प्रमाणपत्र 
५ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
६ | मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू 
नयेत.) 
७ | Fad दायित्वे सादर केली आहेत का? 
८. | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विलोकन केले आहे 
का? (लागू असल्यास) 
९ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती | | दिनांकापासून | पद 
दिली असल्यास तपजीील (पद व कालावधी) ते यात eta 
दिनांकापर्यंत | ठिकाण 
(प्रतिनियुक्तीचा एकूण कालावधी १० 
वर्षापेक्षा जास्त नसावा) 
एकूण कालावधी 
हि मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ३ वर्षे पूर्ण झाळी आहेत का? 
शि १ | संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय 
चौकशी सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
१२ | प्रतिनियुक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 
कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


